सन २०१९-२० मध्ये नानाजी देशमुख 
कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता रु.८० 
कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नादेकू ४६१९/प्र.क्र.३०/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १७ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा:- 

१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक हअप्र-७१६/प्र. क्र. ८२/राकृवियो कक्ष, 

दिनांक १७.०१.२०१८ 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक नादेकृ ४६१९/प्र.क्र.३०/८ अ, दिनांक १५.०४.२०१९ 
३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक AAG २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८.०७.२०१९ 
४. नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र क्रमांक नादेकृसंप्र/१९-२०/ प्र.क्र.१४७/ 

२०१९/४९०, दिनांक २०.०७.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

विदर्भ व मराठवाडयातील हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेली ४२१० गावे तसेच 
विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्षे 
कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि 
संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदर गावांमध्ये हवामान बदलास अनुकूल 
शेती पध्दती विकसित करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये टप्याटप्याने प्रकल्प राबविण्यात 
येत असून गावांचे सूक्ष्म नियोजन, आराखडे तयार करुन प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. या 
प्रकल्पांतर्गत चाळू वर्षी ४१३४ गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०१९-२० मध्ये 
प्रथम टप्प्यात रु.१०० कोटी निधी संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये उपलब करुन देण्यात आला आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक 3 येथील परिपत्रकान्वये सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर 
२०१९ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी 
प्रकल्प कार्यालयाच्या संदर्भ क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन प्रकल्पाकरिता मंजूर 
अनुदानाच्या ६० टक्के मर्यादेत शिल्लक असलेला बाहय हिछ्याचा रु.५६ कोटी व राज्य हिछ्याचा रु.२४ कोटी 
असा एकूण रु.८० कोटी निधी वितरीत करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय :- 
१. सन २०१९-२० करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांना प्रकल्पांतर्गत 
विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता बाहय fessaran रु.५६ कोटी (रुपये छप्पन्न कोटी फक्‍त) 
व राज्य हिछ्याचा रु.२४ कोटी (रुपये चोवीस कोटी फक्त) असा एकूण रु.८० कोटी (रुपये ऐंशी कोटी 
wad) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्याचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


बाहय हिळछ्याचा निधी (9०%) | राज्य हिळछ्याचा निधी (३०%) एकूण वितरीत निधी 
रु.५६.०० कोटी रु.२४.०० कोटी रु.८०.०० कोटी 


२. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता बाहय हिळ्याचा वितरीत केलेला रु.५६ कोटी निधी 
प्रकल्पाच्या बाहय हिळ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ ४६१९/प्र.क्र.३०/८-ओ 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत शेतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 

(००) (०२) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, 

(राज्य हिस्सा ७०%) (२४०१ ॥६४६) 

३. सन २०१९-२० करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांना 

प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्य हिळऱ्याचा रु. २४ कोटी (रुपये 
चोवीस कोटी फक्त) निधी वितरीत करण्यात येत असून त्याचा बाबनिहाय तपज्ञील पुढीलप्रमाणे 


(रुपये लाखात) 
बाब वितरीत करावयाचा निधी 
०१- वेतन ३०६.६७ 
१०- कंत्राटी सेवा ४००.०० 
११- देझ्ञांतर्गत प्रवास खर्च ३२.०० 
१३- कार्यालयीन खर्च ६१.३३ 
१४- भाडेपट्टी व कर ४०.०० 
१७- संगणक खर्च ४०.०० 
२६- जाहिरात व प्रसिध्दी ५३.३३ 
२८- व्यावसायिक सेवा ४००.०० 
३३- सहाय्यक अनुदाने १०६६.६७ 
एकूण २४००.०० 


४. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता राज्य हिळऱ्याचा उपरोक्त प्रमाणे वितरीत 
केलेला रु.२४ कोटी निधी प्रकल्पाच्या राज्य हिऱ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० 
मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत शेतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 
(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%) (२४०१ ५६५५) 
०१- वेतन 

१०- कंत्राटी सेवा 

११- देशांतर्गत प्रवास खर्च 

१३- कार्यालयीन खर्च 

१४- भाडेपट्टी व कर 

१७- संगणक खर्च 

२६- जाहिरात व प्रसिध्दी 

२८- व्यावसायिक सेवा 

३३- सहाय्यक अनुदाने 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


षु : 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ ४६१९/प्र.क्र.३०/८-ओ 


वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी 
आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 


प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 


. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती मिळवावी 


व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


८. प्रकल्प संचाळकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा मासिक प्रगती अहवाल शासनास सादर करावा. 
९. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ ३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ व अर्थसं 


१०, 


२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८.०७.२०१९ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने, सदर 
परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१७१६०००६२५०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant 


254. 
aa62085c34dbé6bfd8c, 


या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु.८० कोटी निधीचे कोषागारातून आहरण व 


laharashtra, 
5025d482b I bee fff 


h ट्‌ A "101! ber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce7 4cffd3a9 
Chandrakant Andge ५० तात 


5f2ac3c192e9¢991f358271, cn=Shrikan| 
Date: 2019.09.17 18:27:40 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव(वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सचिव(कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 
६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१३. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१५. कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


